सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या अधिनस्त समाज कल्याण 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील पदे इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे 
हस्तांतरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सकआ-२०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा- 9) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. शाकानि-२०१७/प्र.क्र. ३३/१८ (र.व G1), 
दि. ०९.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र. १९७/आस्था-१, 
दि. ०८.०६.२०१७ 
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र. १९७/आस्था-१, 
दि. ०९.०६.२०१७ 
४ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fasts सहाय्य विभाग, क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र. २६४/आस्था-१, 
दि. २५.०६.२०१९ 
५) वित्त विभागाचे पत्र क्र. पदनि-२०२०/प्र.क्र. १८/२०/आपुक, दि. ०६.११.२०२० सोबतचे उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या दि. १७.०७.२०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
६) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.०८/आस्थापना-२, 
दि. १४.०१.२०२१ 
७ मा. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. २८.०६.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय 
८) मा. मुख्यसचिव यांचे अध्यक्षतेखाली दि. १४.०७.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त 
९) समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सकआ/आस्था/प्र-२/इमाव-विकल्प/२०२३-२४/३३६६, 
दि. १०.०८.२०२३ 
१०) समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सकआ/आस्था/प्र-२/इमाव-विकल्प/२०२३-२४/३८४०, 
दि. २१.०९.२०२३ 
११) मा. मंत्री ( गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे दि. २२.०९.२०२३ रोजीचे पत्र 
१२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग क्र. सकआ-२०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२, 
दि. ३१.१०.२०२३ 
१३) शासन पत्र, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सकआ-२०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२, 
दि.२०.०३.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक न्याय विभागातून स्वतंत्र झालेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास सामाजिक न्याय 
विभागाकडील संवर्ग निहाय २९४ पदें वर्ग करण्याबाबतचा निर्णय झाला असून, इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागास आवऱ्यक कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने मा. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. २८.०६.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या निदेशानुसार मा. मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १४.०७.२०२३ रोजी बैठक 
आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग होणाऱ्या २९४ पदांपैकी ५० 
टक्के पदे वर्ग करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 


२. समाज कल्याण आयुक्‍्तालयाकडून प्राप्त विकल्पानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवरील शासन निर्णय दि. ३१.१०.२०२३ व शासन पत्र दि. २०.०३.२०२४ अन्वये २९४ पदापैकी खालील 
प्रमाणे स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेली एकूण २२७ पदे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास वर्ग करण्यात आली 
आहेत. उर्वरित गट-ब मधील ६ पदे व गट-क मधील ६१ पदे अशी एकूण ६७ पदे वर्ग करावयाची आहेत. 
सदरची पदे वर्ग करावयाची प्रक्रिया इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग स्वतंत्र झाल्यापासून सुरु आहे. 
तथापि, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत समाज कल्याण आयुक्तालय स्तरावर मोठया प्रमाणात पदे Rat 
असल्याने ही पदे वर्ग करणे Ba झालेले नाही. आता आयुक्तालय स्तरावर गट-क संवर्गातील पदे भरण्याची 
प्रक्रिया सुरु आहे. तथापि, सदरची पदे भरण्यास किती कालावधी लागेल हे निश्चित नाही. यास्तव इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय यांनी केलेल्या विनंतीनुसार या 
विभागाकडून वर्ग होणारी खालील प्रमाणे स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेली एकूण ६७ रिक्‍त असलेली पदे इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभागास वर्ग करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पदाचे नांव इतर मागास इतर मागास बहुजन इतर मागास बहुजन 
बहुजन कल्याण | कल्याण विभागास | कल्याण विभागास 
विभागास वर्ग । वर्ग करण्यात आलेली | वर्ग करावयाची 
करावयाची पदे एकूण पदे उर्वरित पदे 
शिव | २. ३. ४. षु 
hae विजाभज अधिकारी, गट-ब १२ ०६ ०६ \of ad Te) 
(समाज कल्याण अधिकारी) 
कार्यालय अधिक्षक ०३ ०३ | oo 
वरिष्ठ समाज कल्याण 03 03 a 
निरीक्षक 
४. समाज कल्याण निरीक्षक ७८ ३९ ३८ (-१ गृहपाल) 
(रिक्‍त पदे) 
4, प्रमुख लिपिक ०३ ०३ | oo 
६. वरिष्ठ लिपिक ३९ १६ २३ (Raa पदे) 
७ कनिष्ठ लिपिक ७८ ७८ (रिक्‍त पदे) fo 
८ शिपाई ७८ ७८ (रिक्त पदे) pe 
र गृहपाल pF 1 १ | oo 
एकूण २९४ २२७ ६७ (Rad पदे) 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४१००४११५४१४९९२२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षाकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SAMIT VITHAL 
DHUMAK 


(समित YAS ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२३/प्र.क्र. १४४/आस्था-२ 


Av A 


te} 
4 


Cc 


Nn S&S ८:८४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


me) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 


मा. मंत्री ( इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 

सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

सर्व कोषागार अधिकारी 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१७ 
१८ 
चर 


सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (सा.न्या.) यांचे स्विय सहाय्यक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती-आस्था-२ 


लल एत क क दत के. व क) ve TIS Le aC wa 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


